वाचा - 


दिव्यांग व्यक्ती sap अधिनियम,२०१६ 
मधील तरतुदीनुसार सार्वजनिक आरोग्य 
विभागाच्या अधिपत्याखालील आयुक्त, राज्य 
कामगार विमा योजना, मुंबई यांच्या 
आस्थापनेवरील fafa संवर्गातील 
दिव्यांगांसाठी पदांचे सुनिश्चिती करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः राकावि-२०२१ /प्र.क्र.६६/सेवा-१ 
८ वा मजला, गो.ते. रूग्णालय संकूल इमारत 
लो.टि.मार्ग, मुंबई-४०० ००१ 
दिनांक:- ०८ जुले, २०२१ 


१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्रमांकः अपंग-२००४/प्र.क्र.५५/आ-२, 
दि.२७.०७.२००४ 
२) सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्रमांकः अपंग- २००४/५५/ समन्वय-२, 
दि.२७.०२.२००९ 
३) दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६. 
४) केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकरीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची 
दि.०४.०१.२०२१ ची अधिसूचना 
५) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन परिपत्रक क्रमांकः दिव्यांग- 
२०१३/प्र.क्र. ३५/ दि.क.२, दि.०७.१०.२०१६ 
६) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन परिपत्रक क्रमांकः दिव्यांग- 
२०१९/प्र.क्र. २५१/ दि.क.२, दि.१२.११.२०२० 
७) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग- २०१९/ 
प्र.क्र.२५१/ दि.क.२, दि.०२.०२.२०२१ 
८) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांचे अर्धसासकीय पत्र क्र.दिव्यांग- 
२०२१/संकिर्ण ११/दि.क.२, दि.०६.०२.२०२१. 
९) सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्र.संकिर्ण-२०२०/प्र.क्र.१०३/सम-२, 
दि.१७ जून, २०२१ 
१०) आयुक्त, राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई यांचे पत्र क्र. मु. का. अ./म.रा.का.वि. 
सो./का.क्र.३/दिव्यांगांची सुधारित पदसुनिश्चिती १०१२५-१२७/२०२१, दि.०१.०७.२०२१ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकावि-२०२१ /प्र.क्र.६६/सेवा-१ 


प्रस्तावना - 
दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम 33 नुसार दिव्यांगांसाठी शासन सेवेतील 


पदांची पदसुनिश्चिती करणे आवश्‍यक आहे. यासाठी केंद्र शासनाने दिनांक ०४.०१.२०२१ च्या 
अधिसूचनेन्वये दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेल्या पदांची यादी करून सदर यादी केंद्र शासनाच्या 
www.disabilityaffairs.gov.in या संकेतस्थळावर Policy/Act/Rules-Notification List of Post 


Identified suitable for person with Benchmark Disabilities notified on 08.09.2029 या 
शिर्षाखाली प्रसिद्ध केळी आहे. सदर अधिसूचनेनुसार केंद्र शासनाच्या धर्तीवर केंद्र शासनाने 
पदसुनिश्चिती करून दिव्यांगांसाठी सुनिश्चिती केलेले गट अ ते गट ड मधील जी पदे राज्य 
शासनाच्या आस्थापनेवर आहेत , अश्या पदांबाबत किंवा केंद्र शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या यादीतील ज्या 
पदांची कर्तव्ये व जबाबदा-या कमाचे स्वरूप व प्रचलित वेतनश्रेणी राज्य शासन सेवेतील पदांशी 
समान आहेत, अशा पदांची पदनामे जरी भिन्न असली तरी राज्य शासन सेवेतील ती पदे, दिव्यांगांसाठी 
सुनिश्चित करावयाची आहेत,त्यानुषंगाने प्रशासकीय विभागाने त्यांच्या स्तरावर त्यांच्या आस्थापनेवरील 
पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्चित करावयाची sen सूचना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने 
दिनांक ०२.०२.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या आहेत. त्यास अनुसरून संदर्भ क्र१व २ चे 
शासन निर्णय अधिक्रमित करून सार्वजनिक आरोग्य विभागातील आरोग्य सेवा संचालनालयाच्या 
अधिपत्याखालील विविध संवर्गातील पदे दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित करण्याबाबत संदर्भ क्र.९ येथील 
शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील तरतुदीनुसार 
सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अधिपत्याखालील आयुक्‍त, राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई यांच्या 
आस्थापनेवरील विविध संवर्गातील दिव्यांगांसाठी पदांचे सुनिश्चिती करणेबाबत संदर्भ क्र.१० अन्वये 
प्राप्त प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय- 
सार्वजनिक आरोग्य विभागातील आयुक्त, राज्य कामगार विमा, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील 
गट-अ ते गट-ड संवर्गातील पदे सोबतच्या विवरणपत्र- अ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे दिव्यांगांसाठी पद 
सुनिश्चित करण्यात येत आहेत. 
सदरचा झासन निर्णय केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकरीता मंत्रालय, नवी दिल्ली 
यांची दि. ०४.०१.२०२१ ची अधिसूचना व सामाजिक न्याय विभागाच्या दि. ०२.०२.२०२१ रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये दिलेल्या सूचनांनुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकावि-२०२१ /प्र.क्र.६६/सेवा-१ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०५२५११२५३४४११७ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Go 


Digitally signed by Sontakke Premanand 


Dnyaneshwar 
0 n ta e DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


ou=Public Health Department, 
postalCode=400001, st=Maharashtra, 


p re mM a n a n d 2.5.4.20=248f3abd9 1 9bce9c4e68555abc7e4 


67b111¢53a87e167edcc566a40a1 2ae53cd, 
seriaINumber=89357e84059779c4ad0939ba 


Drryaneshwar berreeoresrorsarerzain 


Date: 2021.07.08 11:52:31 +05'30' 


प्रे.ज्ञा.सोनटक्के) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपाल , महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, राजभवन , मुंबई 

मा. मुख्यमंत्री , महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव , मंत्रालय, मुंबई 

मा. मंत्री, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण यांचे स्वीय सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. राज्यमंत्री, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण यांचे स्वीय सचिव, मंत्रालय, 

मुंबई 

मा. विरोधी पक्षनेता ( विधानसभा/ विधानपरिषद) , महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय , 

विधानभवन, मुंबई 

मा. मुख्य सचिव , महाराष्ट्र शासन , मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव (afd) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव ( सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
) अ.मु.स./प्रधान सचिव -१/२ (सार्वजनिक आरोग्य विभाग) यांचे स्वीय सहायक, 

मंत्रालय, मुंबई. 


११)आयुक्‍त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, रा. आ. अ., आरोग्य भवन, मुंबई 
१२)आयुक्‍्त, राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई. 


१३ 


१४) संचालक-१/२, आरोग्य सेवा, मुंबई/ पुणे 
१५)सह सचिव / उप सचिव (सर्व), सार्वजनिक आरोग्य विभाग,मंत्रालय, मुंबई 
१६) निवडनस्ती ( सेवा-१) 


) 
) 
) आयुक्त, दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) 
) 
) 


३ पैकी ३ 


विवरणपत्र-"अ"शासन निर्णय क्र.राकावि-२०२९/प्र.क्र.६६/सेवा-९, दि.०८.०७.२०२१ 


आयुक्तालय, राज्य कामगार विमा योजनेअंतर्गत गट-अ ते गट-ड संवर्गातील पदांचे दिव्यांगांसाठी सुनिश्‍चितीकरण. 


'पदाची जबाबदारी 


BL,OAL,CP,LC, Dw, 


AAV, 
S,ST,H,W, |b) SLD, विभागप्रमुखांनी प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार वैद्यकीय 


उपसंचालक (वैद्यकीय rare 
RW, SE ९ MD involving (a) ०७) ।प्रशासनावर ठेवणे 


above 


a)OL,OA,BL,L,Dw, 


AAV 
S, ST, 8 
वैद्यकोय अधीक्षक a पवा रुग्णालयाचे कार्यालय प्रशासकौय नियंत्रण ठेवण 
eo W.BN.MF, SE, |.) 4p involving (a) 1०७) रुग्णालयाचे कार्यालय प्रमुख असून य नियंत्रण ठेवण 
RW, HC 


above 


a)OL, OA,BL,LC,Dw, 
AAV 


b) SLD, 
c) MD involving (a) to (b) कार्यालय/रुग्णालयाचे कार्यालय प्रमुख असून प्रशासकीय नियंत्रण 
above ठेवणे 


वैद्यकीय अधीक्षक S, ST, 
(निम्नश्रेणी)/वेद्यकीय प्रशासन । W,BN,MEF, SE, 
अधिकारी/ SISTA अधीक्षक RW, H,C 


a)B,LV 
b)D,HH 
c)OA,BA,OL,OAL,BL, 
S,ST,C,W, |OA,BLA, CP, LC, Dw, 
मुख्य प्रशासन अधिकारी ME,SE, रुग्णालय/कार्यालयाचे WRT कामकाज पार पाडणे 
RW 
e)MD involving (a) to (d) 


above 


a)OA,OL, BL,OAL,LC, 
Dw, AAV, 
b) SLD 


ष्‌ भिषक S, ST, H, W, c)MD Minvolving (a) to ( 
RW, SE c ) above 


a)OA,OL, 
BL,LC,Dw,AAV 
S, b) SLD, 
ST,W,BN,MF, |c) MD involving (a) to (b) 
H, SE, above 
RW,C 


a)D,HH 
b)OA,OL, CP,Dw, AAV 
a. वित्सके S, ST, SE,C, |c) SLD, 
७ दंतशल्यचिकित्सक भे ी 
RW, BN,MF,H |d) MD involving (010 ( 
८ ) above 


'एकूण गट-अ-७ 


वैद्यकोय अधिकारी, गट-अ 


भिषक विभागाचे प्रमुख असून सदर विभागाचे नियंत्रण ठेवणे. 
तसेच रुग्णालयातील आंतर/बाह्य रुग्णांची तपासणी करणे 


संबंधीत विशेषज्ञांचे मदतनीस म्हणून कामकाज पाहणे, 
विशेषज्ञांच्या सल्ल्यानुसार विमा रुग्णांवर उपचार करणे. निवासी 
वैद्यकोय अधिकारी/ अपघात वैद्यकीय अधिकारी विभागांचे 
कामकाज पाहणे. 


दंतशल्य विभागाचे प्रमुख असून सदर विभागावर नियंत्रण ठेवणे. 
तसेच रुग्णालयातील आंतर/बाह्य रुग्णांच्या दंतविषयक 
तक्रारीबाबत तपासणी/ शस्त्रक्रिया करणे 


वैद्यकोय अधिकारी, गट-ब 


प्रशासन अधिकारी 


S, 
ST,W,BN,MF, 
H, SE, 
RW,C 


S, ST, W, SE, 
RW, H, C,MF 


a)OA,OL,BL, 
CP,LC,Dw,AAV (Non - 
Surgical Jobs) 

b)SLD 

९) MD involving (a) to (b) 


above 


a)B, LV 

b)D, HH 
c)OA,BA,OL,BL,OAL, 
BLOA, CP,LC, Dw, 


e)MD involving (a) to (d) 


above 


संबंधित विशेषज्ञांचे मदतनीस म्हणून कामकाज पाहणे, 
विशेषज्ञांच्या सल्ल्यानुसार विमा रुग्णांवर उपचार करणे. निवासी 
वैद्यकोय अधिकारी/ अपघात वैद्यकीय अधिकारी विभागांचे 
कामकाज पाहणे 


रुग्णालय/कार्यालयाचे प्रशासकोय कामकाज आणि आहरण व 
संवितरणाचे कामकाज पाहणे 


S, ST, W, 
3 अधिसेविका (उच्चश्रेणी) BN,SE, RW, प, 
C,MEF 


S, ST, W, 
"4 अधिसेविका (निम्नश्रेणी) BN,SE, RW, प, 


C,MF 


; शि 7 


a)OA,OL, CP,LC,Dw, 
AAV 

b)SLD 

c) MD involving (a) to (b) 


above 


a)OA,OL, CP,LC,Dw, 
AAV 

b)SLD 

c) MD involving (a) to (b) 


above 


परिचारिका संवर्गातील कर्मचा-यांच्या सेबातपशिलाचा अभिलेख 
ठेवणे त्यांच्या कामाचे पर्यवेक्षण करणे ,कामाच्या वेळा ठरविणे 


परिचारिका संवर्गातील कर्मचा-यांच्या सेबातपशिलाचा अभिलेख 
ठेवणे, त्यांच्या कामाचे पर्यवेक्षण करणे ,कामाच्या वेळा ठरविणे 


परिचारीका 


कार्यालयीन अधिक्षक/ सा. प्रमुख 


S, ST,W, MF, 
SE, RW, H,C 


S, ST, W, SE, 
RW, 11, C 


a)LV 
b)OL, CP,LC,Dw, AAV 


c)SLD.MI, विशेषज्ञ व वैद्यकीय अधिकारी यांनी दिलेल्या सुचनेनुसार रुग्णास 


कशा) involving (9) ५० (©) | औषधोपचार व रुग्ण सेवा देणे 
above 


a)B,LV 

b)D,HH 
c)OA,BA,OL,BL,OAL,CP, 
LC,Dw, AAV 

d)SLD,MI 

e)MD involving (a) to (d) 


above 


महत्वाचा व गोपनीय अभिलेख्याचे जतन करणे. लिपीक 
वर्गायांच्या कामावर पर्यवेक्षण करणे अंदाज पत्रक तयार करणे, 
लिपिक वर्गीयांची शिस्त सांभाळणे व दैनंदीन प्रशासकीय कामाचा 
निपटारा करणे. 


३ 


वरिष्ठ सहाय्यक 


वरिष्ठ लिपिक 


S, ST, W, 
BN,MF, SE, 
RW, C,H 


S, ST, W, RW, 
H, C, MF 


a)B,LV 

b)D,HH 

c)OA,OL, OAL,BL, 

BA,CP, LC, Dw, AAV 

d)ASD (M,MoD), SLD.MI वरिष्ठांनी तसेच कार्यालय अधिक्षकांनी दिलेली प्रशासकीय कामे 


e)MD 'हाताखालील कर्मचाऱ्यांकडून करुन घेणे, तसेच दैनंदीन कामाचा 
involving (a) to (१) above ।निपटारा योग्य होत असल्याच्या नोंदी व अभिलेखा ठेवणे. 


a)B,LV 

b)D,HH 

c) OA, OL, BA, BL, 
OAL, CP, LC,Dw, AAV 
d)ASD (M), SLD,MI 
e)MD involving (a) to (d) 


आलेल्या पत्रावर टिप्पणी ज्ञापन, मसुदा तसेच माहितीचे विवरण, 
पत्रव्यबहार इ. काम करताना आवश्यक असणाऱ्या बाबींच्या नोंदी 
नोंद वहीत घेणे. तसेच दैनंदीन प्रशासकीय पत्र व्यवहार करणे व 
कनिष्ठ लिपीकाच्या कामावर निंत्रण ठेवणे. तसेच वरिष्ठांच्या 
सुचानांचे पाल करणे. 


above 


ष्‌ 


कनिष्ठ लिपिक/ टंकलेखक 


लघुलेखक उच्चश्रेणी 


S, ST, W,BN,, 
SE, RW, C,H,C 


S, ST, W, L, 
MF, SE, RW, H, 
C 


a)B,LV 

b)D,HH 

c) OA, OL, OAL, CP, 
LC,Dw, AAV 

d)ASD (M), SLD,MI 
e)MD involving (a) to (d) 


above 


a)B,LV 
b)OA,OL,OAL,BL, 
LC,CP,LC,Dw, AAV 
c)SLD,MI, 

d)MD involving (a) to (c) 


above 


आलेल्या पत्रावर टिप्पणी ज्ञापन, मसुदा तसेच माहितीचे विवरण, 
पत्रव्यवहार इ. काम करताना आवश्यक असणाऱ्या बाबींच्या नोंदी 
नोंद वहीत घेणे. तसेच दैनंदीन प्रशासकीय पत्र व्यवहार करणे व 
आवश्यक त्या पत्राचे टंकलेखक करणे तसेच वरिष्ठांच्या 
सुचानांचे पाल करणे. 


श्रुतलेखन घेऊन ते टंकलेखित करुन वरिष्ठांना सादर करणे 


\9 


लघुलेखक निम्नश्रेणी 


लघुटंकलेखक 


S, ST, W, L, 
MF, RW, SE, 
गय, 


S, ST, W, MF, 
SE,, H 


a)B,LV 

b)HH 

c)OA, OL, BL, OAL, 
CP,LC, Dw, AAV 
d)SLD,MI, ASD (M) 
e)MD involving (a) to (d) 


above 


a)B,LV 

b)OA,OL,,BL, LC, 
CP,Dw, AAV, Mdy 
c)ASD (M), SLD,MI, 
d)MD involving (a) to (c) 


above 


श्रुतलेखन घेऊन ते टंकलेखित करुन वरिष्ठांना सादर करणे 


श्रुतलेखन घेऊन ते टंकलेखित करुन वरिष्ठांना सादर करणे 


a)B,LV 
b) D, HH 
c)OL,Dw, AAV 


Seah क. शला अस्थिव्यंग चिकित्सकाच्या/ विशेषज्ञाच्या सल्यानुसार रुग्णांना 


९ व्यवसायोपचार तज्ञ कणात |OMDinvelvns Gitstd) व्यवसाय पूरक शारिरीक व्यायाम तसेच खेळ, संगित इ. द्वारे 
उपचार करणे. 
above 
a)B,LV 
b) D, HH 
c)OA,OL,BL,OAL,Dw,AA 
तया शू d) | अस्थिव्यंग चिकित्सकाच्या/ विशेषज्ञाच्या सल्यानुसार रुग्णांना 
१० भौतिकोपचार तज्ञ 12 0? (अशा भोतिक पूरक शारिरीक व्यायाम तसेच खेळ, संगित इ. द्वारे उपचार 


SE, RW, H,C 


e)MD involving (a) to (d) ।करणे. 


above 


RB 


RR 


आहार तज्ञ 


सामाजिक कार्यकर्ता 


S, ST, W, BN, 
MF, SE, RW, C 


S, ST,W, SE, 


RW, H, C,MF 


a)B,LV 

b) D, HH 
c)OA,BA,OL,BL,CP, 
LC,Dw, AAV 
d)ASD(M) SLD,MI , ID 
e)MD involving (a) to (d) 


above 


a)LV 

b) D, HH 
c)OA,BA,OL,BL,OAL, 
CP, LC,Dw,AAV,Mdy 
d)ASD (M),ID,SLD, MI 
e)MD involving (a) to (d) 


above 


रुग्णालयात रुग्णांना विशेषज्ञानी दिलेल्या सल्यानुसार पूरक/ 
पोषक आहार देण्यासाठी रुग्णालयातील आहार विभागातील 
कर्मचाऱ्यांकडून आहार तयार करुन घेणे त्यासाठी आवश्यक ती 
साधन सामूग्री मागविणे तसेच आहाराचे कोष्टक तयार करणे व 
आहार विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या कामावर पर्यवेक्षण करणे. 


विशेषज्ञ व रुग्ण यांच्या मधील दुवा म्हणून काम करणे. सामाजिक/ 
कोंटुबिक तसेच बौध्दिक, मानसिक अडचणीबाबत रुग्णांना 
वैद्यकोय सल्लयानुसार सहाय्य करणे. 


१२ 


aw 


क्ष-करण तंत्रज्ञ 


प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ 


a)LV 

b) D, HH 

c)OL,LC, Dw, AAV, 
d)ASD(M),SLD,MI, 
e)MD involving (a) to (d) 


above 


S, ST, W, MF, 
SE, RW, H,C 


a) D, HH 

b)OL, CP, LC, Dw, AAV 
c)ASD(M),SLD,MI, 
d)MD involving (a) to (c) 


SE, ST, MF, RW |Jabove 


क्ष-केरण विभागात येणाऱ्या रुग्णांच्या विविध चाचण्या/ 
तपासण्यांच्या संदर्भात आवश्यक त्या चाचणीसाठी तयारी करणे. 
क्ष- किरण शास्त्रज्ञास सहाय्य करणे व क्ष-किरण विभागातील 
वरिष्ठांनी दिलेल्या कामाचा निपटारा करणे. 


प्रयोगशाळा विभागात येणाऱ्या रुग्णांच्या विविध चाचण्या/ 
तपासण्यांच्या संदर्भात आवश्यक त्या चाचणीसाठी तयारी करणे. 
प्रयोगशाळा शास्त्रज्ञास सहाय्य करणे व प्रयोगशाळा विभागातील 
वरिष्ठांनी दिलेल्या कामाचा निपटारा करणे. 


RG 


१६ 


मिश्रक 


दंत आरोग्य तंत्रज्ञ 


S, ST, W, BN, 
PP, L, KC, MF, 
SE,RW, H 


S,SE, RW, H, 


a) D, HH 
b)OL,BL,CP,LC, Dw, 
AAV 
c)ASD(M),SLD,MI, 
d)MD involving (a) to (c) 


above 


a)D,HH, 

b) OL,Dw, AAV 

c)ASD (M), SLD,MI, 
d)MD involving (a) to (c) 


above 


विशेषज्ञानी रुग्णास दिलेल्या औषधोपचाराच्या पत्रिकेनुसार औषध 
वाटप करणे, दिलेल्या औषधाचा अभिलेखा ठेवणे तसेच 
औषधाची मागणी करणे. त्याबाबत येणारी अन्य कामे वरिष्ठांच्या 
आदेशानुसार करणे. 


दंत शल्य चिकित्सकांनी रुगणास दिलेल्या उपचार पध्दतीनुसार 


उपचार करणे तसेच दंतशल्य चिकित्सकास सहाय्य करणे. 


१७ 


क्ष-करण सहाय्यक 


प्रयोगशाळा सहाय्यक 


S, ST, BN, PP, 
SE, RW, H 


S, ST,W, BN, 
MF SE, RW, 
H,C 


a) D,HH 

b)OA,OL, CP,LC,Dw, 
AAV 
c)ASD(M),ID,SLD,MI 
d)MD involving (a) to 


c ) above 


a) D,HH 

b)OL,BL, Dw, AAV 
c)ASD(M),SLD,MI 
d)MD involving (a) to 


c ) above 


क्ष-किरण विभागात येणाऱ्या रुग्णांच्या विविध 
चाचण्या/तपासण्यांच्या संदर्भात आवश्यक त्या चाचणीसाठी तयारी 
करणे. क्ष-किरण तंत्रज्ञास सहाय्य करणे व क्ष-किरण विभागातील 
वरिष्ठांनी दिलेल्या कामाचा निपटारा करणे. 


शारिरविकृती शास्त्र विभागात येणाऱ्या रुग्णांच्या विविध 
चाचण्या/तपासण्यांच्या संदर्भात (नमुने गोळा करणे) ब आवश्यक 


त्या चाचणीसाठी तयारी करणे. प्रयोगशाळा तंत्रज्ञास सहाय्य करणे 
ब शारिरविकृती शास्त्र विभागातील वरिष्ठांनी 


१९ 


दूरध्वनी चालक 


S, ST, W, MF, 
SE, H, C 


S, ST, W, L, 
MF, SE 


S, BN, L, PP, 
RW, SE 


a) B,LV 
b)OA,OL,BL,LC,Dw, 
AAV 


c)ASD(M),ID, SLD,MI, 


d)MD involving (a) to 


c ) above 


a) D,HH 

b)OL,LC, Dw, AAV 
c)ASD(M),SLD,MI 
d)MD involving (a) to 


c )above 


a)LV 

b) D,HH 
c) OA, OL, OAL, CP, 
Dw, AAV 
d)ID,SLD,MI, 


e)MD involving (a) to (d) 


above 


रुग्णालयाच्या /कार्यालयाच्या FRAT यंत्रणेचे आलेल्या व 
गेलेल्या कॉल्सवर नियंत्रण ठेवणे. आवशयक तेव्हा संदेश नोंदवून 
ठेवणे व ते संबंधीतास देणे. याशिवाय ट्रंक कॉल व स्थानिक 
कॉलची स्वतंत्र नोंदवही ठेवणे. 


रुग्णालयात/ कार्यालयात बीज जोडणीबाबत व ASIA 
चालणाऱ्या उपकरणे, यंत्रसामुग्री इ. च्या दुरुस्ती ब परिक्षणे करणे. 
तसेच त्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या वस्तुंची मागणी व नोंदी करणे. 


रुग्णालयाच्या वस्त्रगारातील वस्त्र तसेच कपडे 
रुगणांसाठी/विशेषज्ञांसाठी/ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे कपडे शिवून 
तयार करुन घेण्याचे काम करणे तसेच वस्त्रपालाने दिलेली अन्य 
कामे करणे. 


aX 


२२ 


एकुण गट-क-२३ 


नळकारागीर 


सुतार 


S, ST, W, L, 
KC, PP, MF, 
SE, C 


S, ST, W, BN, 
RW, SE, H, 
C 


a) LV 

b) D,HH 

c) OL, LC, Dw, AAV 
d)ASD (M,MoD), 
SLD,MIe)MD involving 
(a) to (d) above 


a) B,LV 

b)D,HH 

c)OA, OL, OAL, Dw, 
AAV 
d)ASD(M,Mod),SLD,MI, 
ID 

e)MD involving (a) to (d) 


above 


रुग्णालयातील विविध विभागातील नळ जोडण्याचे काम करणे 
तसेच दुरुस्ती असल्यास त्याचे काम करणे. त्यासाठी आवश्यकती 
साधन सामुग्री मागवणे. 


रुग्णालयातील सर्व लाकडी सामान तयार करुन देणे, दुरुस्ती 


करणे त्यासाठी आवश्यक ती साधन सामुग्री मागवणे. 


a) D,HH 

b) OA, OL, CP,LC, Dw, 

AAV 

c)ASD (M,MoD), SLD,MI, रुग्णांच्या सर्व प्रकारच्या जखमांवर आवश्यक त्या मलम पटटया 
करणे (वैद्यकीय सल्यानुसार) 


S, ST, W, BN, 
ब्रणोपचारक PP, MF, RW, d)MD 
SE,H involving (a)to (०) 


above 


a) LV 
b) D,HH 
c)OL,BL,CP,LC,Dw, AAV 


ST, W,BN, MF, |q4)ASD(M,MoD),ID,SLD, 
L,SE,C ML 
e)MD involving (a) to (d) 


above 


जमादार 


प्रयोगशाळा परिचर 


S, ST, W, BN, L, 
MF, RW, SE, H 


S, ST, W, BN, 
SE, H, RW,C 


a) LV 

b) D,HH 
c)OA, OL, CP,LC, Dw, 
AAV 
d)ASD(M,MoD),ID, 
SLD,MI, 
e)MD involving (a) to (d) 


above 


a)B,LV 

b) D,HH 

c)OL,CP, Dw, AAV 
d)ASD(M,MoD),ID, 
SLD,MI, 

e)MD involving (a) to (d) 


above 


सफाईंगार कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे नियोजन करणे. त्यांची हजेरी 
ठेवणे व कामगार पर्यवेक्षण करणे. 


प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ ब सहाय्यक यांना आवश्यक असणारी उपकरणे 
स्वच्छ करणे तसेच शारिरविकृती विभाग स्वच्छ ठेवणे. 


a)B,LV 
b) D,HH 
c)OA,OL, OAL,CP, LC, 


S, Dw, AAV उद्वाहन व्यवस्था कार्यान्वीत ठेवणे ब आवश्यक तेव्हा रुग्णांची ने 
उद्गाहक ST,W,BN,RW,S |0)8310/,0/01))), आण करणे. तसेच अद्वाहन यंत्रणेच्या देखभालीसाठी कार्यालयास 
उ, HC SLD,MI, कळविणे. 
e)MD involving (a) to (0) 
above 


a) D,HH 
b)OL,CP,LC,Dw, AAV 
c)ASD(M), SLD, MI, 
d)MD involving (a) to 


नाभिक S, ST, MF, SE. ९) above रुग्णाची दाढी व केस कापणे 


a) LV 
b) D,HH 
c)OA,OL,CP,LC,Dw, 


AAV 
d)ASD(M.MoD),ID, कक्षातील रुग्णांना परिचारीकोनी दिलेल्या सूचनेनुसार सहाय्य 


SLD,MI, करणे ब दिलेली कामे करणे. 
e)MD involving (a) to (0) 


above 


S, ST, W, L, 
कक्षसेबक BN, PP, MF, 
KC, SE, H, RW 


a) B, LV 
b) D,HH 
c)OA,OL,OAL,CP,LC, 
Dw, AAV 
oo त. |DASD(M.MoD).ID, रुग्णालयाचा आंतर व बाहय परिसर स्वच्छ करणे. तसेच कक्ष, 
सफाईंगार anaes SLD,MI, बाहय रुग्ण विभाग, अपघात विभाग कार्यालय व अन्य विभाग 
e)MD involving (a) to (6) स्वच्छ ठेवणे 


above 


PP, MF, SE 


20 


पहारेकरी 


सहा. स्वयंपाको 


S, ST, W, L, 
BN, PP, MF, 
KC, SE, H, C 


S, ST, W, BN, 


L, MF, SE, H,C 


a) LV 
b) D,HH 
c)OA,OL,BL,CP,LC, 
Dw,AAV रुग्णालय/ कार्यालय/ सेवा दवाखाने/ यांच्या इमारतीच्या आतील व 
d)ASD(M),SLD,MI, बाहेरील परिसरावर पहारा ठेवणे 
e)MD involving (a) to (त) 


above 


a) LV 
b) D,HH 
c)OL,CP,LC,Dw, AAV 
d)ASD(M,MoD),ID, SLD, 
MI, e)MD |स्वयंपाको यांच्या मार्गदर्शनखाली रुग्णांसाठी आहार तयार करणे व 
involving (a) to (d) above ।बाढप करणे व मुख्य स्वयंपाकी व स्वयंपाकी यांना कामात सहाय्य 
करणे. 


भांडारसेवक 


माळी 


S, ST, W, BN, L, 
RW, MF 


S, ST, W, BN, 
L,PP, MF, SE, 


HC 


a) B, LV 

b) D,HH 

c)OA, BA, OL,OAL, CP, 
LC, Dw, AAV, Mdy 
d)ASD (M,MoD), ID, 
SLD, MI, 

e)MD involving (a) to (d) 


above 


a)B, LV 

b) D,HH 

c)OL,CP, LC,Dw, AAV 
d)ASD(M),ID, SLD, MI, 
e)MD involving (a) to (d) 


above 


भांडारपालाच्या सुचनेनुसार भांडारातील औषधे/ साधनसामुग्री 
उपकरणे इत्यादीची प्रत्यक्ष देबाण घेवाण करण्यासाठी 
भांडारपालास सहाय्य करणे. 


रुग्णालय बाहय परिसरातील जागेतील झाडांची जोपासना करणे व 
रुग्णालय परिसर स्वच्छ व नैसर्गिक ठेवणे. 


१२ 


संदेशवाहक 


रुग्णपटवाहक 


S,ST, W,MF, 
SE, H,C 


S, ST, W, BN, L 


PP, MF, SE, C 


a)B, LV 

b) D,HH 
c)OA,OL,CP,LC,Dw, 
AAV 

d)ASD(M),ID, SLD, MI, 
e)MD involving (a) to (d) 


above 


a) D,HH 

b)OL, CP, LC,Dw, AAV 
c)ASD(M,MoD),ID, 
SLD,MI, 

d)MD involving (a) to 


c ) above 


दूरध्वनी चालकाने घेतलेले संदेश संबंधतीस पोहचविणे व 
कार्यालयातील पत्रे, संदेश संबंधतीस देणे 


( अपघात विभागातुन रुग्णास कक्षात, कक्षातून शल्यगृहात/ विविध 
चाचण्यांसाठी विविध विभागात रुग्णांची ने आण करणे. 


a 


१६ 


मजदूर 


शिपाई 


S, ST, W, BN, 
LMF, SEC 


S, ST, W, L, 
KC,MF, RW, 
SE, C 


a)B, LV 

b) D,HH 
c)OA,OL,BL,OAL,CP, 
LC,Dw, AAV 


d)ASD(M,MoD),ID, SLD, 
हीत ) रुग्णालयातील विविध विभागातील अवजड सामानाची ने आण 


MI, e)MD 
) करणे. 


involving (a) to (d) above 


a)B, LV 

b) D,HH 

c)OA,OL,OAL,CP,LC, 

Dw, AAV 

d)ASD(M,MoD),ID, SLD, कार्यालयातील अधिकार /कर्मचारी यांना सहाय्य करणे व त्यांचया 


MI, e)MD | आदेशानुसार काम करणे. 
involving (a) to (d) above 


१७ सहा. सुतार 


S, ST, BN, L, 
KC, PP, MF, 
RW, SE, H 


S, ST, W, BN, L, 
KC, PP, MF, SE 


S, ST, W, BN, 
L, KC,PP,MF, 
SE, H, RW 


a)B, LV 
b) D,HH_ c)OL, CP, 


LC,Dw, AAV 
d)ASD(M,MoD),ID, SLD, 
MI लश) रुग्णालयातील सर्व लाकडी सामान तयार करुन देणे, दुरुस्ती 


involving (a) to (त) above करणे या कामी सुतारास सहाय्य करणे. 


a) D,HH 

b)OA,OL, CP,LC, Dw, 

AAV 

c)ASD(M,MoD),ID, रुग्णालयात / कार्यालयात बीज जोडणीबाबत व विजेवर 
SLD,MI, चालणाऱ्या उपकरणे, यंत्रसामुग्री इ. च्या दुरुस्ती ब परिक्षणे करणे 
d)MD involving (a) to ( ।तसेच त्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या वस्तुंची मागणी व नोंदी करणे. 


८ ) above 


a) LV 

b) D,HH 

c)OL,CP,LC,Dw, 3७ रुग्णालयातील विविध विभागातील नळ जोडणीचे काम करणे 
d)ASD(M,MoD),ID, SLD, ।तसेच दुरुस्ती असल्यास त्याचे काम करणे. त्यासाठी आवश्यक ती 
शा, e)MD साधन सामुग्री मागवणे. 


involving (a) to (त) above 


a) LV 


b) D,HH 
c)OA,OL,CP,LC,Dw, 
S,ST,W,BN, |AAV 
Ro पंप अटें PP, L, KC,MF, |d)ASD(M,MoD),ID, SLD, ।पंप चालविणे 
&7, प, २७ |MI, e)MD 


involving (a) to (d) above 


काळा आह 


शि एकूण गट-अ,ब,क,ड-५ ४ 
i] > क पात्रता- S-Sitting, ST-Standing, W-Walking, BN-Bending, L-Lifting, KC-Kneeling & Crouching, JU-Jumping, CRL- 


Crawling, CL-Climbing, PP-Pulling & Pushing, MF-Manipulation with Finger, RW-Reading & Writing, SE-Seeing, H- 


Hearing, C-Communication. 


दिव्यांग प्रवर्ग:- B-Blind, LV-Low Vision, D-Deaf, HH-Hard of Hearing, OA-one Arm, OL-one Leg, BA-Both Arms, BL-Both Leg. 


OAL-One Arm and One Leg, BLOA-Both leg & one arm, BLA-Both Leg arms, CP-Cerebal Palsy, LC-Leprosy Cured, Dw- 
Dwarfism, AAV-Acid Attack Victims, Mdy-Muscular Dystrophy, ASD-Autism Spectrum Disorder (M-Mild, MoD-Moderate), ID- 
Intellectual Disability, SLD-Specific Learning Disability, MI-Mental Illness, MD- Multiple Disabilities. 


